आपत्ती सौम्यीकरण कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत (दरड प्रतिबंधक कामे करणे, 
ता.जावळी, पाटण, महाबळेश्वर, वाई, जि. 
सातारा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा.) 
(२/३) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक :-आव्यप्र-२०२४/प्र.क्र.१६०/आव्यप्र-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा-: 
१) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम - २००५. 
२) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण,नवी दिल्ली यांच्या दि.0६.०३.२०२३ रोजीच्या मार्गदर्शक 
सूचना. 
३) आपत्ती सौम्यीकरण कामाच्या मानक कार्यपध्दती बाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभाग 
क्र.आव्यप्र-२०२४/प्र.क्र.०१ /आव्यप्र-२, दि.१० जानेवारी, २०२४. 
४) प्रकल्प मूल्यमापन समितीच्या दि. ११.०६.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) राज्य कार्यकारी समितीच्या दि.०४.०७.२०२४ व ०९.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
६) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या दि.१३.०८.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
७) तांत्रिक मूल्यमापन समितीच्या दि. ०९.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

केंद्र व राज्य शासनाने घोषित केलेल्या आपत्तींचे सौम्यीकरण करण्यासाठी १५ व्या वित्त 
आयोगाने महाराष्ट्र राज्यासाठी राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधी अंतर्गत (State Disaster Mitigation 
Fund, SDMF) सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ अशा ५ वर्षांकरीता निधी मंजूर केलेला आहे. सदर 
निधीच्या वापराबाबत आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी दि. १४ 
जानेवारी २०२२ रोजी व राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी दि. ६ मार्च २०२३ 
रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. 
२. महाराष्ट्र राज्य आपत्ती सौम्यीकरणांतर्गत राज्यातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरणांमार्फत विविध कामांचे प्रस्ताव शासनास सादर केलेले आहेत. सदर प्रस्ताव प्रकल्प 
मूल्यमापन समितीच्या दि. ११.०६.२०२४ रोजीच्या बैठकीत शिफारश्ीसाठी सादर केले. समितीने 
शिफारस केलेल्या प्रस्तावांना राज्य कार्यकारी समितीने दि. ०४.०७.२०२४ रोजी मंजूरी दिली. 
तद्नंतर सदर प्रस्तावास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दि. १३.०८.२०२४ रोजीच्या बैठकीत 
मंजूरी दिली व तांत्रिक मूल्यमापन समितीची मंजूरी घेतल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत 
प्रशासकीय मान्यता व निविदा प्रक्रीया राबविण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय 
दि.२८.०६.२०२४ च्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यास मान्यता दिली आहे. तद्‌नंतर सदर कामांना 
तांत्रिक मूल्यमापन समितीने दि. ०९.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीत मंजूरीची शिफारस केली. त्यानुसार 


सदर आपत्ती सौम्यीकरणांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 
१५ व्या वित्त आयोगाने मंजूर केलेल्या राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीमधून राज्यातील 
आपत्ती सौम्यीकरणा अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरड 


प्रतिबंधात्मक कामांना खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकमेस नमूद अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत शासन निर्णयात नमुद केलेल्या कामांना व त्यांच्या AGA दर्शविलेल्या रकमेस 
स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र प्रशासकीय मान्यतेचा आदेश एकत्रितपणे 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
विभागाचे नाव - सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा 


कामाचे नाव 
दरड प्रतिबंधात्मक काम 
कामाचा कालावधी -१२ महिने 


अंदाजपत्रकीय 
रक्‍कम 
(रु.) 


निधी ala व 
वर्ष 


मौजे आपटी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणाऱ्या भिती, धूप 
आणि उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी उपाय, 
ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, ता.जावळी. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0809/LS/PWD/LPW (LMP)/4 


४६,११,७१६ 


मौजे कुसुंभी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणाऱ्या भिंती, धूप 
आणि उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी उपाय, 
ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, ता.जावळी. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0809/LS/PWD/LPW (LMP)/2 


२८,३०,५६५ 


मौजे वगडरे गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणाऱ्या भिंती, धूप 
आणि उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी उपाय, 
ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, ता.जावळी. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0809/LS/PWD/LPW (LMP)/3 


१७,४९,०९९ 


मौजे रंडीवाडी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणाऱ्या भिंती, धूप 
आणि उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी उपाय, 
ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, , ता.जावळी. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0809/LS/PWD/LPW (LMP)/8 


६०,२३१,६१६ 


मौजे उंबरी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणाऱ्या भिती, धूप 
आणि उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी उपाय, 
ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, ता.जावळी. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0809/LS/PWD/LPW (LMP)/4 


५७, ८३,००० 


मौजे वहागाव गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणाऱ्या भिती, धूप 
आणि उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी उपाय, 
ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, ता.जावळी. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0809/LS/PWD/LPW (LMP)/& 


६३,८७,००० 


SDMF 
(सन 2024- 
२६) 


मौजे ait गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणाऱ्या भिंती, धूप 
आणि उताराची हाळचालळ कमी करण्यासाठी उपाय, 


ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, ता.जावळी. क ती 
प्रोजेक्ट कोड : 08/0809/LS/PWD/LPW (_॥॥२)/७ 
मौजे मार्ली धूप आणि उताराची हालचाल कमी 
करण्यासाठी उपाय, ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, 
९४,००,०० 


ता.जावळी. 
प्रोजेक्ट कोड: 08/0%09/LS/PWD/LPW (_॥॥२)/८ 


मौजे गोठेघर खुल्या गटरसह गुरुत्वाकर्षण टिकवून 
ठेवणारी भिंत, धूप आणि उताराची हालचाल कमी 
करण्यासाठी उपाययोजना, ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, 
ता.जावळी. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0809/LS/PWD/LPW (LMP)/8 


२,५०,००,००० 


~— 


मौजे धनगरवाडी खुल्या गटरसह गुरुत्वाकर्षण टिकवून 
ठेवणारी भिंत, धूप आणि उताराची हालचाल कमी 
करण्यासाठी उपाययोजना, ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, 
ता.जावळी. 

प्रोजेक्ट कोड:०९/०९०१/॥5/२0//9/1_7// (_॥॥२)/१० 


९,२५,११० 


— 


मौजे भुतेघर खुल्या गटरसह गुरुत्वाकर्षण टिकवून 
ठेवणारी भिंत, धूप आणि उताराची हालचाल कमी 
करण्यासाठी उपाययोजना, ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, 
ता.जावळी. 

प्रोजेक्ट कोड :08/0809/LS/PWD/LPW (_॥॥२/११ 


४७,३२,००० 


२-८ 


मौजे बहुले खुल्या गटरसह गुरुत्वाकर्षण टिकवून 
ठेवणारी भिंत, धूप आणि उताराची हालचाल कमी 
करण्यासाठी उपाययोजना, ड्रेनेज वाहिन्या खोल करणे, 
ता.जावळी. 

प्रोजेक्ट कोड: 0%/009/LS/PWD/LPW (LMP)/92 


३८,४४,५६० 


~— 


मौजे किल्लेमोरगीरी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भिंत, 
पुरवठा आणि फिक्सिंग रॉक फॉल प्रोटेक्ठान, ड्रेनेज 
सिस्टमची स्थापना / नूतनीकरण, दुरुस्ती, धूप आणि 
उतार हाळचाळी कमी करण्यासाठी उपाय, ड्रेनेज 
वाहिन्या खोल करणे, ता.पाटण. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/080¢/LS/PWD/LPW (LMP)/9 


५,२२,९२,९८४ 


9८ 


मौजे दावरी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भिंत, पुरवठा 
आणि फिक्सिंग रॉक Hie Wear, ड्रेनेज सिस्टमची 
स्थापना / नूतनीकरण, दुरुस्ती, धूप आणि उतार 
हाळचाली कमी करण्यासाठी उपाय, ड्रेनेज वाहिन्या 
खोल करणे, ता.पाटण. 


२,२६,०१,१०० 


SDMF 


(सन 2024- 


रद) 


प्रोजेक्ट कोड : 08/080¢/LS/PWD/LPW (LMP)/2 


94) 


मौजे महिद गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भिंत, पुरवठा 
आणि फिक्सिंग रॉक wie Wear, ड्रेनेज सिस्टमची 
स्थापना / नूतनीकरण, दुरुस्ती, धूप आणि उतार 
हाळचाली कमी करण्यासाठी उपाय, ड्रेनेज वाहिन्या 
खोल करणे, ता.पाटण. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/080¢/LS/PWD/LPW (LMP)/3 


५५,९५,४९८ 


१६ 


५. 


मौजे बानपूरी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भित, पुरवठा 
आणि फिक्सिंग रॉक ie Wear, ड्रेनेज सिस्टमची 
स्थापना / नूतनीकरण, दुरुस्ती, धूप आणि उतार 
हाळचाली कमी करण्यासाठी उपाय, ड्रेनेज वाहिन्या 
खोल करणे, ता.पाटण. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/080¢/LS/PWD/LPW (LMP)/8 


९७, ६५,०१३ 


१७ 


— 


मौजे साळवे गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भिंत, पुरवठा 
आणि फिक्सिंग रॉक wie Wear, ड्रेनेज सिस्टमची 
स्थापना / नूतनीकरण, दुरुस्ती, धूप आणि उतार 
हाळचाली कमी करण्यासाठी उपाय, ड्रेनेज वाहिन्या 
खोल करणे, ता.पाटण. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/080¢/LS/PWD/LPW (LMP)/4 


&3,09,8 24 


१८) 


मौजे जिती जितकरवाडी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी 
भिंत, पुरवठा आणि फिक्सिंग रॉक फॉल प्रोटेक्ठान, ड्रेनेज 
सिस्टमची स्थापना / नूतनीकरण, दुरुस्ती, धूप आणि 
उतार हालचाळी कमी करण्यासाठी उपाय, ड्रेनेज 
वाहिन्या खोल करणे, ता.पाटण. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/080¢/LS/PWD/LPW (LMP)/& 


५०,००,००० 


१९ 


~ 


मौजे काळगाव जोशोवाडी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी 
भिंत, पुरवठा आणि फिक्सिंग रॉक फॉल प्रोटेक्ठान, ड्रेनेज 
सिस्टमची स्थापना / नूतनीकरण, दुरुस्ती, धूप आणि 
उतार हालचाळी कमी करण्यासाठी उपाय, ड्रेनेज 
वाहिन्या खोल करणे, ता.पाटण. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/080¢/LS/PWD/LPW (_॥॥२)/७ 


५०,००,००० 


२० 


— 


मौजे बांबवडे गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भिंत, सैल 
सामग्री काढून टाकणे, नाला ट्रॅचिंग इ. , ता.पाटण. 
प्रोजेक्ट कोड : 08/080¢/LS/PWD/LPW (_॥॥२)/८ 


34,40 989 


Ee) 


29) 


मौजे पडेकरवाडी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भित, 
सैल सामग्री काढून टाकणे, नाला ट्रॅंचिंग इ. 
प्रोजेक्ट कोड : ०९/०९०८/॥5/70/9/_70// (_॥॥२)/९ 


३९,२६,२३६ 


SDMF 
(सन 2024- 
२६) 


२२) 


मौजे कळंबे गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भिंत, सैल 
सामग्री काढून टाकणे, नाला ट्रॅचिंग इ., 

ता.पाटण. 

प्रोजेक्ट कोड:०९/०९०८/॥5/२॥//०/17॥/ (_॥॥२/१० 


७९,६८,४०५ 


२३ 


— 


मौजे घोट गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भित, सैल 
सामग्री काढून टाकणे, नाला ट्रॅचिंग इ. ता.पाटण. 
प्रोजेक्ट कोड:०९/०९०८/_5/०॥//०/॥७/ ( ॥॥२/११ 


९७,५९,३९५ 


२४ 


— 


मौजे gud गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भिंत, सैल 
सामग्री काढून टाकणे, नाला ट्रॅचिंग इ. ता.पाटण. 
प्रोजेक्ट कोड: 08/0R0¢/LS/PWD/LPW (_॥॥२)/१२ 


34,00,000 


२५ 


— 


मौजे किसरुले गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भिंत, सैल 
सामग्री काढून टाकणे, नाला ट्रॅचिंग इ. ता.पाटण. 
प्रोजेक्ट कोड: 08/0%0¢/LS/PWD/LPW (LMP)/93 


७३,७३,७९६ 


२६ 


५. 


मौजे गोकुळ तर्फे हेळवाक गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी 
भिंत, सैल सामग्री काढून टाकणे, नाला ट्रेंचिंग इ. 
ता.पाटण. 

प्रोजेक्ट HYS:08/080¢/LS/PWD/LPW (LMP)/98 


८८,९४,२३७२ 


२७ 


— 


मौजे म्हारवांड गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भिंत, सैल 
सामग्री काढून टाकणे, नाला ट्रॅचिंग इ , ता.पाटण. 
प्रोजेक्ट कोड:०९/०९०८/॥5/०७//०/२७// ( ॥॥२)/१५ 


८१,८५,५१७ 


२८) 


मौजे रसती गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी भित, सैल 
सामग्री काढून टाकणे, नाला ट्रॅचिंग इ. ता.पाटण. 
प्रोजेक्ट कोड:०९/०९०८/॥5/२॥//०/7॥/ (_॥॥२/१६ 


५६३,८०,७८१ 


२९ 


~— 


मौजे टेकवली येथीळ भूस्खलन प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर 
प्रोजेक्ट कोड : 08/080§/LS/PWD/LPW (LMP)/4 


१,७३,१३,००० 


३० 


~— 


मौजे हरोशी येथील भूस्खलन प्रवण क्षेत्रासाठी उपाय 
योजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड : 08/080§/LS/PWD/LPW (LMP)/2 


१,६०,५७,००० 


२१ 


~~ 


मौजे नवली SS स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी उपाययोजना 
करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड : 08/080§/LS/PWD/LPW (LMP)/3 


8 ,0 २ Ke 3 ,000 


३२ 


२-८ 


मौजे मेटाटाळे येथील भूस्खलन प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड : ०९/०९०६/॥5/२७/७/॥२०॥// (_॥॥२)/४ 


८६,२६,००० 


3 


AN 


) 


मौजे शिंदोला येथील लँड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड : ०९/०९०६/॥5/7७/७/॥२॥// (LMP)/4 


४,२९,४३,००० 


SDMF 
(सन 2024- 
2&) 


9८ 


३४) मौजे मांघर येथीळ भूस्खलन प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. २,७३,५२,७८८ 


प्रोजेक्ट कोड : 08/080§/LS/PWD/LPW (LMP)/& 


मौजे अवकळी येथील भूस्खलन प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. १,१९,१७,००० 
प्रोजेक्ट कोड : 08/080§/LS/PWD/LPW (_॥॥२)/७ 


34 


a 


मौजे मोळेश्वर येथील भूस्खलन प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. १,५७,१०,००० 
प्रोजेक्ट कोड : ०९/०९०६/॥5/२०७/०७/॥२"/ (_॥॥२)/८ 


३६ 


५. 


मौजे परूत येथील oS स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपचारात्मक उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. २,८४,६३,५६१ 
प्रोजेक्ट कोड : 08/080§/LS/PWD/LPW (LMP)/& 


30 


— 


मौजे तळदेव येथील भूस्खलन प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. १,९९,७७, ६६७ 
प्रोजेक्ट कोड: 08/08 0§/LS/PWD/LPW (LMP)/90 


२८ 


— 


मौजे घुरेघर येथील लड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. १,१५,९५,००० 
प्रोजेक्ट कोड :०९/०९०६/॥5/२॥//०/_७/ (_॥॥२/११ 


३९ 


~— 


मौजे कळमगाव येथील लँड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. ३,८५,५१,२२६ 
प्रोजेक्ट कोड :08/0808/LS/PWD/LPW (_॥॥२/१२ 


oC 
= 


मौजे नाकींदा येथील लंड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. ८७,१८,००० 
प्रोजेक्ट कोड: 08/08 0§/LS/PWD/LPW (LMP)/93 


४१ 


— 


मौजे Yaa! येथील लॅंड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. ३,२४,६१,००० 
प्रोजेक्ट कोड: 08/08 0§/LS/PWD/LPW (LMP)/48 


४२ 


— 


मौजे देवळी येथील लंड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. ३,३५,१९,४१९ 
प्रोजेक्ट कोड :08/0808/LS/PWD/LPW (_॥॥२/१५ 


83 


— 


मौजे धनवली येथील लंड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी SDMF 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 2,93,04,000 | (सन २०२५- 
प्रोजेक्ट कोड :08/0806/LS/PWD/LPW (LMP)/4& २६) 


teks) 


~— 


मौजे PRN येथील लड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. १,२२,८४,००० 
प्रोजेक्ट कोड :08/0806/LS/PWD/LPW (_॥॥२/१७ 


४५ 


a 


४६) मौजे मस्तुर येथील लंड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. ४,१६,७६,००० 


प्रोजेक्ट HIS:02/008/LS/PWD/LPW (_॥॥2/१८ 


-८४) 


४७) 


मौजे पांघरी aie लँड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड :08/0806/LS/PWD/LPW (LMP)/98 


२,१९, ६९,००० 


४८ 


४९ 


५ 


मौजे अम्बरल येथील लंड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 

प्रोजेक्ट कोड :08/0806/LS/PWD/LPW (LMP)/20 
मौजे मेटगुटटड येथील GS स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 


८६,५३,००० 


& Oo 


— 


प्रोजेक्ट कोड :08/0806/LS/PWD/LPW (LMP)/24 
मौजे गोदवली येथीळ लंड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 

प्रोजेक्ट कोड :08/0808/LS/PWD/LPW (LMP)/22 


१,०७,८०,००० 


१,९४,९८,००० 


षु q 


— 


मोजे क्षेत्रमहाबळेश्वर येथीळ OS स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड :08/0806/LS/PWD/LPW (LMP)/23 


१,६४,३०,००० 


42 


~— 


मौजे माळकंबपेठ येथील BS स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड :08/0808/LS/PWD/LPW (LMP)/28 


१,६८,१२,६१८ 


43 


~— 


मौजे बिलार aio oS स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड :08/0808/LS/PWD/LPW (LMP)/24 


२ 9 १० 9 4 ८ 9000 


& 8 


~— 


मौजे कासवंड येथीळ oS स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड :08/0806/LS/PWD/LPW (LMP)/2& 


२१,५२,८०० 


a 


44 


मौजे खिंगार येथील लंड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड :08/0806/LS/PWD/LPW (_॥॥२/२७ 


८८,३२,००० 


५६ 


५ 


मौजे पाचगणी येथील लंड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड:०९/०९०६/॥5/२॥//०/_०॥/ (_॥॥२/२८ 


६७,००,००० 


& (9 


— 


मौजे बोसे येथील os स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड :08/0806/LS/PWD/LPW (_॥॥२)/२९ 


१,९६,८१,००० 


५८) 


मौजे राजपूरी येथील लंड स्लाइड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड :०९/०९०६/॥5/२0//9/1_70// (LMP)/30 


१,९६,२९,००० 


५९) 


मौजे दांडेघर येथील लॅंड स्लाईड प्रवण क्षेत्रासाठी 
उपाययोजना करणे, ता.महाबळेश्वर. 
प्रोजेक्ट कोड :०९/०९०६/॥5/२॥//०/_७/ (_॥॥२/३१ 


१,९७,२३,००० 


SDMF 
(सन 2024- 
२६) 


ra) 
2 


मौजे वेरुली दुईचावाडी गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणारी 
भिंत, दुरुस्ती, उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी 
उपाययोजना, उतारावरील मोकळ्या खडकाचे भाग 
तोडणे, ड्रेनेज चॅनेलचे खोळीकरण, HA अडथळे प्रदान 
करणे, टेकडीवरील मातीचे सैल भाग काढून टाकणे, 
ता.वाई. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0899/LS/PWD/LPW (LMP)/4 


५,०९,३२३,००० 


६१ 


— 


मौजे मंधारदेव उतार हाळचाळी कमी करण्यासाठी 
गॅबियन भिंती प्रदान करणे, ता.वाई. 
प्रोजेक्ट कोड : 08/0899/LS/PWD/LPW (LMP)/2 


१,२१,७८,००० 


&2) 


मौजे चिकली उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी 
गॅबियन भिंती प्रदान करणे, पाण्याचे नाले पकडणे, 
पावसाचे पाणी बाहेर काढण्यासाठी ह्यूम पाईप्सची तरतूद 
करणे, shal बॅरियर प्रदान करणे, ता.वाई. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0899/LS/PWD/LPW (LMP)/3 


२,६२,८९,००० 


&3) 


मौजे धावली उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी 
गॅबियन भिंती प्रदान करणे, पाण्याचे नाले पकडणे, 
पावसाचे पाणी बाहेर काढण्यासाठी ह्यूम पाईप्सची तरतूद 
करणे, shat बॅरियर प्रदान करणे, ता.वाई. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0899/LS/PWD/LPW (LMP)/8 


५६,८५,००० 


६४ 


२-८ 


मौजे नागेवाडी उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी 
गॅबियन भिंती पुरवणे, गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणाऱ्या 
भिंती, पाण्याचे नाळे पकडणे, Hat बॅरियर प्रदान करणे, 
ता.वाई. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0899/LS/PWD/LPW (LMP)/4 


२,९०,८१,००० 


द्द 


— 


मौजे ताईघाट उताराची हालचाल कमी करण्यासाठी 
गॅबियन भिंती पुरवणे, गुरुत्वाकर्षण टिकवून ठेवणाऱ्या 
भिंती, पाण्याचे नाले पकडणे, Hat बॅरियर प्रदान करणे, 
ता.वाई. 

प्रोजेक्ट कोड : 08/0899/LS/PWD/LPW (LMP)/& 


१,६८,१५,००० 


SDMF 
(सन 2024- 
२६) 


अटीव शर्ती: 


१) या आदेशाद्वारे प्रस्तुत मंजूर केलेल्या कामांसाठी तांत्रिक मंजूरी ( Technical Sanction) 
देणा-या सक्षम प्राधिका-याची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२) सदरचे काम करताना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या 


दि.०६.०३.२०२३ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


३) संदर्भीय दि. १०.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आपत्ती 
सौम्यीकरण कामाच्या मानक कार्यपध्दतीचे (5.0.2.) पालन करणे बंधनकारक राहील. 


४) राज्य कार्यकारी समितीने दि. ०४.०७.२०२४ व दि. ०९.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये तसेच 
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दि. १३.०८.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेले निर्णय 
व निर्देश यांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

५) नदी / नाले यांच्याशी संबंधीत खोळीकरण/ रुंदीकरण/ ट्रेनिंग/पूर संरक्षक भिंत व अन्य 
तत्सम कामे जलसंपदा विभागाव्यतिरीक्त अन्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असल्यास 
संबंधित कार्यान्वयीन विभागाने प्रस्तुत कामांच्याबाबत असलेल्या जलसंपदा विभागाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या अटी व हशतींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

६) सदरचे आदेशा प्राप्त झाल्यावर संनियंत्रण अधिका-यांनी तांत्रिक मान्यता, अंदाजपत्रक व 
डी.पी.आर. ची एक प्रत संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास सादर करावी. 

७ प्रस्तुत कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यापासून ते कामे पूर्ण होईपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवर 
सबंधित कार्यान्वयीन विभागास लागू असलेले सर्व प्रचलित नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके 
व मार्गदर्शक सूचना इत्यादींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहिल. 

८) दि. १०.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आपत्ती सौम्यीकरण 
कामाच्या मानक कार्यपध्दतीमधील ( S.0.P.) परि. २.१२ मधील तरतूदींनुसार कार्यारंभ 
आदेश देण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन न्यूनतम देकाराची निविदा (_-१) व कामाचा दर 
निश्चितीबाबतची शिफारस या विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करावी. 

९) प्रस्तुत कामांना नव्याने भूसंपादन करण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१०) कार्यारंभ आदेशा देण्यापूर्वी तांत्रिक मूल्यमापन समितीने सुचविलेल्या सुधारणांची/त्रुटींची 
पूर्तता करणे तसेच ज्या कामांची तांत्रिक मंजूरी (Technical Sanction) सादर केलेले नाही 
त्या कामांची तांत्रिक मंजूरी ही प्रशासकिय मान्यतेच्या रकमेच्या मर्यादेतच या विभागास व 
सबंधीत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना सादर करणे बंधनकारक राहील. 

११) काम करताना DGPS (Differential Global Positioning System) प्रणालीचा वापर करणे 
बंधनकारक राहील. 

१२) प्रशासकीय मान्यता ज्या कामासाठी दिली आहे त्याच कामासाठी मंजूर निधी खर्च करावा व 
मंजूर निधीच्या मर्यादेतच खर्च करणे बंधनकारक राहील. 

१३) सदर कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणेची राहील. 

१४) “संनियंत्रण अधिकारी” यांनी आढावा घेऊन दरमहा ५ तारखेपूर्वी कामाचा भौतिक व 
आर्थिक प्रगती अहवाल विहीत नमुन्यात या विभागास तसेच एक प्रत सबंधित जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरणास सादर करावी. 

१५) कामांच्या निधी/देयक मागणीचा प्रस्ताव कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या सक्षम प्राधिका-याच्या 
स्तरावर तपासणीअंती विहीत प्रपत्रात शिफारशीसह मान्यतेसाठी या विभागास सादर 
करावा. 

१६) कामांच्या खर्चाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरणास वेळोवेळी सादर करण्यात यावे. 

१७) कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्वरित पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरणास सादर करावे. 

२. सदरचा झासन निर्णय राज्य कार्यकारी समितीने दि. ०४.०७.२०२४ व दि. ०९.०९.२०२४ रोजीच्या 
बैठकीत झालेला निर्णय व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (State Disaster 
Management Authority ) दि. 93.02.2028 रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयास अनूसरुन 


व आंतरवित्तीय AMIR तथा सहसचिव, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन विभाग यांच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर कामास केंद्र शासन १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त नियतव्ययास अनुसरुन राज्य 
आपत्ती सौम्यीकरण निधीअंतर्गत (SDMF) सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
असलेल्या निधीतून करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

४. या कामी होणारा खर्च मागणी सी-६, २२४५, नैसर्गीक आपत्तींच्या निवारणासाठी सहाय्य, ०७ 
आपत्ती व्यवस्थापन, १०१, आपत्ती सौम्यीकरण (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार 
खर्च (९१) (०१) राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधी (वित्त आयोग) (अनिवार्य) (२२४५ ४२३२) ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वेळी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
निधीतून भागविण्यात येईल. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९३०१२५०२२१३१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANDEEP ० o- GOVERNMENT OF MAHARASATA ices ane 


F partment, 
2.5.4.20=b397fcb3ef8423557755d7d4cf38232e23ade4cc99bcaf81 
8e1f49cebd842804, postalCode=400032, st=Mahara: 


गी , st=Maharashtra, 
serialNumber=ba1e056ad55b2f343783a4c13760c8eef 1 236df77e 
bd34a5cc6127a29f1650b1, cn=SANDEEP KAMBLE 


Date: 2024.09.30 12:52:10 +05'30' 


(संदीप ना. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहीतीस्तव: 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्ष, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, यांचे अपर 
मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरण, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, पुणे. 

९) संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) वित्तीय सल्लागार तथा सह सचिव, आ. व्य., मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत: माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव. 


१) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सातारा. 
महालेखापाल (महाराष्ट्र-१) मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा सातारा. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, पुणे. 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जिल्हा, सातारा. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम/दक्षिण/उत्तर विभाग, सातारा. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प कार्यासन, आ.व्य.म.व पु., मंत्रालय, मुंबई. 
१०) कक्ष अधिकारी, (व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवड नस्ती/ आव्यप्र-२. 


